THA धोरण अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व TaN विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दि. १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दि. १६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, 
२०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Tale विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस््रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना विहित केल्या आहेत. 
त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत PET घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवळी अनुदान या 
योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२३-२४ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार या शासन निर्णयासोबतच्या 


“परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या 
योजनेखाली मा.प्रधान सचिव (वस्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीने मान्यता दिलेल्या 
प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये वित्त विभागाने खर्चासाठी मान्यता दिलेल्या तरतूदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू.८,७२,०३,००० /- (अक्षरी रुपये आठ 
कोटी बहात्तर लाख तीन हजार फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 

२. सदरहू वस्रोद्योग घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.GS. 
द्वारे वितरीत करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने 
या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात 
जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्रीकृष्ण 
पवार, उपसचिव (TAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (/०००९) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखाली 
सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 
परिपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक 
१५/०३/२०२२ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची 
सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील 
प्रमाणे आहे. 


विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 

दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 

असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

१) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्रोद्योग 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रू.३१५००.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पित असून हिवाळी अधिवेहान २०२३ मध्ये या योजनेखाली रु.४००००.०० लाख 
इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर आहे. या निधीमधून प्रस्तुत शासन निर्णयाअन्वये 
रू.८,७२,०३,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी बहात्तर लाख तीन हजार Hae) इतका निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

२) मागील 3 महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी 04% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिली आहे. सदर 
निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

३) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यात येत 
नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

५) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू :- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 

६) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू होत नाही. 

७ अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त 


कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 


८) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 


मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 


नाही. 


७. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 


अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर Ta प्रकल्पांच्या 


दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर are निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 


दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२१८१०५०६३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
Pp R A M D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba1df963775f8ead7f1 0c7f6fad8e2573f437f35d4b00e09 
G A N Pp AT RA O a9b9c0ccdbf0d42a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=5D6B51FDDC1FD566C46A6440D68EF8379537922 
5572F777B661 13D5833F98B04, cn=PRAMOD GANPATRAO 
PAWAR ate 
Date: 2024.02.22 18:19:59 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई (ई-मेलद्वारे) 
९. 


वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 


१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२. परिशिष्टामधीळ बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 


दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे “परिशिष्ट” 


Account Name 


Bank Name 


sr. UID Unit Name Claim Amount Scheme Bank Name 
no. Year 
] PEE VEE TEXTILE YES BANK 
. NP/2020/10066 LIMITED 2018 87.23 2018-23 LTD 
2. PEE VEE TEXTILE ar 
NP/2020/10066 LIMITED 2019 87.23 2018-23 
NP/2020/10066 PEE VEE TEXTILE 2020 116.31 2018-23 YES BANK 
3. LIMITED LTD 
Total 290.77 
NP/2019/10382 PEE VEE TEXTILE 2019 103.84 2018-23 AXIS BANK 
4. LIMITED LTD 
PEE VEE TEXTILE AXIS BANK 
5. LIMITED LTD 
NP/2019/10382 2018 103.84 2018-23 
NP/2019/10382 PEE VEE TEXTILE 2020 138.46 2018-23 AXIS BANK 
Ee LIMITED LTD 
Total 346.14 
PEE VEE TEXTILE KOTAK 
7. LIMITED MAHINDRA 
NP/2021/10077 2019 117.56 2018-23 BANK LTD 
PEE VEE TEXTILE KOTAK 
वि . LIMITED MAHINDRA 
NP/2021/10077 2020 117.56 2018-23 BANK LTD 
Total 235.12 
Grand Total 872.03 
BANK DETAILS 
Axis Bank 


TECHNOLOGY 


UPGRADATION FUND 
SCHEME (TUFS) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२१/टेक्स-५ 


Bank Name Yes Bank Ltd. | 
YES BANK 


Account Name LIMITED Account Number 000189900000963 


Bank Name Kotak Mahindra Bank 
Subsidy Reserve 


Account Name Fund-Textile- Account Number 06320125013006 
Maharashtra Govt 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


